महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक या 
प्रशिक्षण संस्थेस ३६ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतन) व ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टांखाली लेखाशिर्ष निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : FAT २०१८/प्र.क्र.३१४/पोल ५-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : टिईएक्स-०३०५/प्र.क्र.१५०/पु.बां. २०३/पोल ५अ, 
दिनांक ५/२/२०१६ 


यरस्तावना :- 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : टिईएक्स-०३०५/प्र.क्र.१५०/पु.बां. २०३/पोळ ५अ, 
दिनांक ०५/०२/२०१६ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक या संस्थेस स्वायत्तता प्रदान करण्यात 
आली आहे. त्याअनुषंगाने या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ११ व १२ मधील तरतुदीनुसार संस्थेच्या वेतन व 
वेतनेत्तर खर्चासाठी शासन १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत 
या संस्थेस विद्यमान पद्धतीप्रमाणे मुख्य लेखाशिर्ष २०५५०१७७ अंतर्गत, उपलेखाशिर्ष (00)(02) जिल्हा रुग्णालये 
(अनिवार्य) या खालील एकूण १५ बाबी नुसार अनुदान प्राप्त होत आहे. तथापि स्वायत्त संस्थेअंतर्गत प्राप्त वित्तिय 
अधिकाराप्रमाणे व संस्थेचे प्रशिक्षण विषयक ध्येयधोरणे प्रभावीप्रमाणे राबविण्यासाठी उपलब्ध होणारे अनुदान 
सहाय्यक अनुदान स्वरुपात उपलब्ध होणे आवश्‍यक असल्याचे पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 


प्रस्तावित केले आहे. 


महाराष्ट्र पोलीस अकादमी नाशिक यांना सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षामध्ये नियमित बाब निहाय 
अनुदान मंजूर झालेले आहे. परंतु महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांना “३६-सहाय्यक अनुदान* (वेतन) व 
“3३१-सहाय्यक अनुदान” (वेतनेत्तर) या उदिष्टाखाळी अनुदानाची आवश्‍यकता असल्याने “३६, सहाय्यक 
अनुदाने”(वेतन) व “३१ सहाय्यक अनुदाने”(वेतनेत्तर) या उद्दिष्टांखाळी १००% अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
एकच लेखाशिर्ष असणे अपेक्षित असल्याने त्याप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास महालेखापाल, मुंबई, व वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. 


त्यानुषंगाने लेखाशिर्ष निर्माण करण्याचा प्रश्न शासनाचे विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०१८/प्र.क्र.३१४/पोल ५-अ 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक या प्रशिक्षण संस्थेसाठी ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) व ३१- 


सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाखाली खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे : 
शिर्षक लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 

मागणी क्र. मागणी क्र. - बी-१ Demand No: 8-1 

प्रधान लेखाशिर्ष | २०५५, पोलीस 2055, Police 

उप-प्रधान foo | 100 

गौण शिर्ष ००३, शिक्षण व प्रशिक्षण 003, Education and Training 

गट fay foo | ० foo ees 

उप शिर्ष (००)(०४) महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी, | (00)(04)Grand-in-aid for 
नाशिक करिता सहायक अनुदाने Maharashtra Police Academy, 

भारित/दत्तमत । दत्तमत Voted 

संकेतांक २०५५ए१४१ 2055A141 

उद्दिष्टे ३१- सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 31- Grand-in-aid (Non-salary) 
३६-सहायक अनुदान (वेतन) 36-Grant in aid (Salary) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९५/१९/व्यय-७, दिनांक 23 ऑगस्ट २०१९ 
तसेच महालेखापाल, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ख.वि./चा-१/गृह विभाग/यूओआर-६०/२०१९-२०/ 


२००२, दिनांक ०३/०७/२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९२३१७०९२९६०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nandkishor E 
Phondke 


(नं. ए. फोंडके) 
अवर सचिव, गृह विभाग 

प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०१८/प्र.क्र.३१४/पोल ५-अ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (अ.व सु), गृह विभाग,मंत्रालय 
प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३) अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) विशेष पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५) सर्व पोलीस आयुक्‍त 
१६) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
१७) सर्व पोलीस अधीक्षक (लोहमार्गासहित) 
१८) सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
१९) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
२०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) 
) 


AN AD 


GS MO 5S XK 
SS ० 00 ee क, कक क्या कर 


wena 


Go 
११ 


~~ ~~ ~~ ~— 


२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२५) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-११/व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 

२६) कार्यासन अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२७ निवड नस्ती/कार्यासन पोल ५-अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


~— ja CS ~~ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


